केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. २७४०.७५ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ :- 

१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ 
प्र.क्र.१२२/ पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२. 

५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र : नगरो-२०१९/प्र.क्र.२५८/नवि-३३, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९. 

६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे 
आदेश क्र. मुअ/ मजीप्राऔ/तांशा-१/४०५४/२०२२, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२. 

७. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या व राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू 
समितीच्या दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन 
क्र. ५ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या व 
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समितीच्या दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 


दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व औरंगाबाद महानगरपालिकेस यापूर्वी 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आलेला पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत संदर्भाधीन क्रमांक ५ अन्वये देण्यात 
आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश सुधारित करण्यात येत आहेत. 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या 
रु. २७४०.७५ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. ३ मध्ये नमूद केलेल्या 


०१. 


०२. 


विवरणपत्रानुसार नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(किंमत रु.कोटी) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प केंद्र राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । मंजूर | शासनामार्फत | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव व वर्ग किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
(प्रकल्प ४५%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या ३०%) 
२५%) 
a आ २ ३ 8 4 
गात २७४०.७५ ६८५.१९ 9233.38 ८२२.२२ 
महानगरपालिका । न न न 
०३. औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
S.N. Subwork Amount in Rs. 
Part I 
A Civil Estimate 
1 Working Survey (2000 km) 5495000 
2 _ | Approach Channel (L=400 m) 56841143 
3__| Jackwell and Pump House 263388311 
4 | Approach Bridge (L= 600 m and 12 m width) 245591073 
5 | Approach Bund (L= 510 m and 12 m width) 40491609 
er | Raw Water Rising Main-= 38.8 kM (OD- 2500 mm and 25 mm thk) 5891864745 
4 Water T reatment Plant (392 MLD), Drainage Arrangement and 558997788 
Recirculation Sump & Pump House 
ES Pure Water Rising Main WTP to MBR (MS - 1932 mm OD, L - 500 m 81385120 
for MBR @ 632 mand 1528 mm OD, L - 600 m for MBR @ 664 m) 
| 9 | MBR (11.57 ML at 664 m and 5.00 ML at 632 m) 61251380 
Pure Water Transmission Main(MS, L -38.728 Km and DI, L - 
10 75.507km) 2073809258 
11 | Proposed ESR- 49 nos and GSR - 4 nos 725715750 
12 | Pure Water Sump And Pump House in City (5 Nos) 13023958 
13 __| Pure Water Rising Main PW sump to ESRs (5 Nos) 62806705 
14 | Distribution system - 1911.05 km 3279406201 
15 | Shifting of House Service Connection (244217 Nos.) 956548779 
16_ | Extension to Existing Raw Water Rising Main to New HW (1219 mm 99046696 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 


| [OD,Length-2km) 1] Length -2 km) 


Strenghthening of Existing Raw Water Rising Main (1219 mm OD, 


17 Lenstiicl kin) 18959268 
18 Dismantling of 2000 mm line laid under PPP for Raw and Pure Water 29132316 
Rising main 
19 | Approach Road to Headwork at Jayakwadi Dam, WTP and MBR 19841856 
20 | Hill cutting and Levelling of WTP Premises and MBR 58046954 
21 | Compound Wall for WTP and Headworks 26090114 
22 | Staff Quarter at Headworks and WTP 80053872 
23 | Road Restoration (410 Km) 776565236 
24 | Trial and Run for 1 year 186686690 
Total Cost(A) 15611039822 
5 | Mechanical Estimate 
1 Raw Water Pumping Machinery at headwork (Jayakwadi Dam) 1151136900 
Designing providing , erecting, testing and commissioning of Pure water 
2 | Pumping Machinery with allied Electrical and Mechanical equipments for 564825462 
Proposed WTP Nakshatrawadi 
3 | Automation Work 223169360 
4 | Express Feeder Work 608909877 
Total Cost(B) 2548041599 
C Extra Items Estimate 
1 PW Sump Cap. 7.50 LL & Over Head-Pump House Near SFS ESR 7527422 
2 | Providing and Supply of HDPE Specials 1770156 
3 Dismenteling of Existing ESR's of Various Capacities 2204261 
4 | BT Road Restoration for Pure Water Gravity main/ Distribution 14550144 
5 MS Sheet piling for Jackwell Construction 190317621 
| 6 | Providing Consumer Water Meter 506342467 
Total Cost(C) 722712071 
| D | Special Relief As per GR Dated 29/06/2022 
1 Special Relief 2101329014 
Total Cost (D) 2101329014 
Cost Excluding GST(A+B+C+D)(E) 20983122506 
Add 12% & 18% for GST on E 3776962051 
Cost Including GST (F) 24760084557 
F Permission Charges from various Departments 
1 NHAI Department 103200000 
2 | Forest & Wild Life Department 16773000 
3__ | MSEDCL Department 
Along RWRM 207144983 
In the City Area 50000000 
4 | PWD Department 27977000 
5 | Railway Department 7000000 
| 6 | BSNL 26700000 
Total Cost(G) 438794983 
Total Cost for Part I(F+G) 25198879540 
Part II 
Add cost for Rejenuvation of old 56 MLD WSS for Aurangabad City (H) 1641715379 
Add 18% for GST on H 295508768 
Total Cost for Part II 1937224147 
Total Cost of Project (Part I+ Part ID 27136103686 
Add 1% for Technical sanction charges by MJP 271361037 
Gross Cost of Project In Rs.(Part I+Part 0+TS Charges) 27407464724 
Say Rs. 2740.75 Cr. 
ee eee कार्यादेडा दिनांका 
ल पूर्ण करण्याचा कालावधी पासून 
पासून ३६ महिने 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 


०४. औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत औरंगाबाद 


महानगरपालिकेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा काळावधी ३६ महिने 


राहील. 


०५. औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खाळीळ अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


५.१ 


५.२ 


५.३ 


4.8 


4.4 


५.६ 


4.9 


५.८ 


५.९ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण ठेव तत्वावर 
करण्यात यावे. 
प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा औरंगाबाद महानगरपालिकेमार्फत 


भरण्यात यावा. 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. 
पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी सांगड 
(Convergence) घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून 
मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 


.१० सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 


५.१० 


५.११ 


५.१२ 


५.१३ 


५.१४ 


५.१५ 


५.१६ 


येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (functional outcome) परिणामावर आधारित 
असणार आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर औरंगाबाद महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात 
येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील 
हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास 
सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात औरंगाबाद 
महानगरपालिकेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक 
असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद 
कारणाव्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध 
केळे जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 
दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 


५.१७ अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

५.१८ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 

५.१९ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत 
महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

५.२० औरंगाबाद महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर 
कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या 
प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे 
व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 

०६. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 
मार्गदर्शक सुचना औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१९२२५७१२२५ असा आहे. हा आदेडा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


C ANDGE/ @teneenns 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२३/प्र.क्र.४६/नवि-३३ 


९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपंचायत प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 

१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, औरंगाबाद. 

१४. आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका. 

१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


